सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . 


३७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ,१२-१८ २०१९ : भाद्रपद २१-२७ शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे -६ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
७ ९ ५ 
ते 


all 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार- अ, चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


७ ९ ६ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


७ ९ ६ 

ते 


८०० 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


न्यायालयाकरीता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
सरकारी अभियोक्ता या पदावर प्रथमतः शासन अधिसूचना समक्रमांक दि . 
२६ ऑगस्ट , २०१६ अन्वये पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात 
आली होती. सदर नियुक्तीस वेळोवेळी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा 
कालावधी दि . २८.०८.२०१ ९ रोजी संपत आहे . 


चौक , 


अधिसूचना 

विधी व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरु 
मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 

दिनांक : २६ ऑगस्ट , २०१ ९ 
क्र . डीजीपी -२५१५/ प्र.क्र .२६३/ का.१४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता १ ९ ०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी ( नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम 
१९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार लातूर जिल्हा व सत्र 


सदर नियुक्तीस दि . २९ .०८.२०१९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


अ.क्र . 


नांव 


पदनाम 


१ 


२ . 


अॅड . कपिल विजयकुमार पंढरीकर 
अॅड . संजयकुमार रंगलाल मुंदडा 
अॅड . शिवनारायण सत्यनारायण रांदड 
अॅड . महेश कमलाकर पाटील 


सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


३ . 


४ . 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा / त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने , 

वैशाली बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १-३७ 


७ ९ ५ 


७ ९ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 

ते बुधवार , 

सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ : भाद्रपद २१-२७ शके १ ९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
२ 

2. The fees of Adv.Mahammud Tamboli, Special Public 

Prosecutor shall be paid by Social Justice and Special 
GOVERNMENTOF MAHARASHTRA 

Assistance Department as per the proposal approved by this 
Law and Judiciary Department, Hutatma Rajguru Chowk 

department. 
Madam Cama Road , 

3. His appointment is strictly subject to the conditions 
Mantralaya,Mumbai 400 032 . 

of service laid down in the Maharashtra Law Officers 

(Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) 
Date: - 13thAugust , 2019 . 

Rules , 1984. 

4. The Government reserves the right to revoke /modify / 
NOTIFICATION 

annul the order without assigning any reason . 
No. SPP - 2019 /U.O.R.42/ D - XIV.- In exercise of the 

By order and in the name of the Governor of 
powers conferred by Subsection ( 8 ) of the section 24 of the 
Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No.II of 1974 ), the 

Maharashtra , 
Government of Maharashtra hereby appoints Adv. 

VAISHALI P. BORUDE , 
Mahamood Gulab Tamboli, as " Special Publice Prosecutor " 
for conducting the Special Atrocity Case No. 98/2014 , pending 

Section Officer,Government of Maharashtra . 
before Session Court , Baramati which is arising out of C. R. 
No. 67/2014 registered with Indapur Police Station , Dist . Pune. 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


३ 
अपर निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा : 


१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च / वसूली 
आदेश / २०१८ , दि . ६/४/२०१८ 

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक पत्र क्र . पतसंस्था / स आ -५ / वसूली 
अधिकारीनियुक्ती /फेरनियुक्ती/२०१८, दि ३१/१०/२०१८ 

३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनकल्याण अर्बन को - ऑप बँक लि . 
कळंब , जि . उस्मानाबाद यांचे दिनांक २३/ ०४/ २०१ ९ चे पत्रा सोबतचा 


आदेश 
क्र.ना. बँका/ १ - सआ / जनकल्याण अर्बन बँक / का.क १५६/ २०१ ९ दिनांक 
३१/ ०७/ २०१ ९ / १ ९३४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये जनकल्याण अर्बन को - ऑप बँक लि . 
कळंब , जि . उस्मानाबाद या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दि . ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नांव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


वरिष्ठ अधिकारी 


उस्मानाबाद जिल्हा 


श्री . जगन्नाथ दत्तात्रय सदाफुले 
श्री . सतिश बन्सी गायकवाड 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ . 


ज्युनियर ऑफिसर 


लातूर जिल्हा 


अटी : 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 
रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज 
वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था उस्मानाबाद यांना 
सादर करावी. 


करावा . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ : भाद्रपद २१-२७ शके १९ ४१ ७ ९ ७ 

४ . वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास १२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ 
किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यासकिंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमुद 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
५ . वसुली अधिकारी यांनी 

नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 

अपर निबंधक (प्रशासन , 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान 

सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार 

काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

सहायक निबंधक यांजकडुन 


४ 


वाचले : 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र क्र २३१/१५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक 
०६/ ०६/ २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर 


१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 


करण्यात यावा . 


२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १९ ६१ 

३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणुक ) नियम २०१४ 
दि .११/ ० ९ / २०१४ 

४ ) मा . सचिव , राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण पुणे, यांचे पत्र 
दि .१०/ १०/ २०१४ 


७ . 


वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही 
" महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट " 
“एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर 
करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे 
वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम 
१९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


५ ) या कार्यालयाची मतदार याद्या सादर करणे बाबतची पत्र 
दि . ०२/ ०२/ २०१८,०१/ ०३/ २०१८,२६/ ०७/ २०१८ व २०/०८/२०१८ रोजीचे 


पत्र . 


६ ) प्राधिकृत अधिकारी यांचा अहवाल दि . १२ /०३/ २०१९ . 
७ ) या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश दिनांक ०६/ ०७/ २०१९ . 


८ . 


वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या 
वाहनावर “ वसूली अधिकारी, जनकल्याण अर्बन को - ऑप बँक लि . कळंब , 
जि . उस्मानाबाद " असा फलक लावता येईल . 


प्रस्तावना : 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना 
कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर 
पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण 
अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी . 


जा.क्र.सनिउ/ कक्ष -३ / अंतिम आदेश / अं.स.गृ.सं.म. सोमनाथपूर / ६१२/ 
२०१९ दि . १३ /०८/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, अंबिका सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या. सोमनाथपूर ता . उदगीर जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० व त्याखालील नियम १९ ६१ मधील तरतुदीस 
अनुसरुन नोंदणीकृत असुन संस्थेचा नोंदणी क्रमांक . एलटीआर/ युजीआर / 
एचएसजी/ १२५५ / दि .२० /०१/ १ ९८४ असा आहे . 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दि . 

६/४/२०१८ मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे व 
दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


ज्याअर्थी, सदर संस्थेची नोंदणी या कार्यालयाकडून झालेली असल्याने 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर हे या संस्थेचे निबंधक आहेत 
आणि सदरील संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
कलम व नियम १९ ६१ मधील नियमानुसार व संस्थेने स्विकृत केलेल्या 
उपविधीनुसार व शासन परिपत्रकीय सुचनेनुसार कामकाज पार पाडणे 
बंधनकारक आहे . 


११ . 


या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावेबँकेचेमुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय 
आढावा परीपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


ज्याअर्थी, शासनाने अवलंबलेले सहकार विषयक व विकास कार्यक्रम 
यांची समुचितरित्या अंमलबजावणी करण्यासाठी निबंधकाने दिलेल्या निर्देशांची 
संस्था जाणुन बुजून अवज्ञा करीत आहे . आणि 

ज्याअर्थी, वाचा क्र .०३ व ०४ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० च्या दिनांक १३/०८/२०१३ च्या ( सुधारणा ) अधिनियमातील कलम 
७३ कब नुसार राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य 
सहकारी निवडणुक प्राधिकरणामार्फत घेण्याची तरतुद आहे . आणि . 


७ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ : भाद्रपद २१-२७ शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 


ज्याअर्थी शासन अधिसुचना दिनांक ०३/०३/२०१३ अन्वये राज्य सहकारी 
प्राधिकरणाचे गठण करण्यात आले आहे. आणि . 


ज्याअर्थी, वाचा क्र . ६ अन्वये प्राधिकृत अधिकारी यांनी निवडणुक कामी 
दप्तर / रेकार्ड उपलब्ध न झाल्याने निवडणुक प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य 
झाले नसल्याने तसेच त्यांचा प्राधिकृत अधिकारी पदाचा कामकाजाचा 
कालावधी सहा महिन्यापेक्षा अधिक झाला असल्याने संस्था अवसायनात 
घेऊन अवसायकाची नियुक्ती बाबत कळविले आहे . आणि 

ज्याअर्थी, वाचले क्र .७ अन्वये सदर संस्थेचे अंतरिम आदेश पारित 
करण्यात आले आहेत . आणि 


क्र . काव्यवि/( प्रशा) /४३७५/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्रीमती गौरी कवडीकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ०९ .०७.२०१९ ते ११.०७.२०१९ पर्यंतची 
( ०३) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . 

श्रीमती गौरी कवडीकर , हया रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती गौरी कवडीकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती गौरी कवडीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.० ९.२०१८ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल 

वृषाली व्ही.जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

लातूर . 
लातूर :- ० ९ जुलै , २०१९ 


ज्याअर्थी, वाचले क्र .७ अन्वये सदर संस्थेचे अंतरिम आदेश विलोपित 
करण्याबाबत कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कागदपत्रे / पुरावे 
समक्ष उपस्थित राहून सादर करणे बाबत कळवूनही सदर कायद्यातील 
तरतुद व आवश्यक कागदपत्रे / पुरावे लेखी म्हणनेसह उपस्थित राहिलेले 


नाहीत . 


त्याअर्थी संस्था अंतिम अवसायनात घेऊन अवसायकाची नियुक्ती करणे 
संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यासाठी अंतिम अवसायनात घेण्याची कार्यवाही 
करणे उचित होईल असे माझे मत झालेले आहे. करिता मी खालील 
आदेश निर्गमित करीत आहे . 


६ 


अंतिम आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा :-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ४४३/२०१८ , 

दि .२१.० ९ .२०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ (१ )( क )( २ ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी श्री . ल. पवार , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उदगीर अंबिका सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या. सोमनाथपूर ता . उदगीर जि . लातूर या संस्थेच्या समापनाचा 
अंतिम आदेश देत असुन , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम १०३ अन्वये अवसायक म्हणुन श्री . एस . एस . माळी, सहकार 
अधिकारी श्रेणी-१ अधिन सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, उदगीर 
यांची नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १३/ ०८ / २०१९ रोजी माझे सही शिक्यानिशी व 
कार्यालयीन मोहर लावून पारित केला आहे . 


२) श्रीमती गौरी कवडीकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ , 

लातूर यांची दिनांक १५.०७.२०१९ ते २०.०७२०१९ पर्यंतची 
( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणे बाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . ल . पवार , 


आदेश 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उदगीर . 


५ 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/४३७४/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्रीमती गौरी कवडीकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक १५.०७.२०१९ ते २०.०७.२०१९ पर्यंतची 
(०६) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १३.०७.२०१९ व १४.०७.२०१ ९ 
रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार तसेच रजेच्या पुढे दिनांक २१.०७.२०१९ 
रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना उपरोक्त कालावधीत मुख्यालया सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा :-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ४४३/२०१८ , 

दि . २१.० ९ .२०१८ . 
२) श्रीमती गौरी कवडीकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ , 

लातूर यांची दिनांक ०९ .०७.२०१९ ते ११.०७२०१९ पर्यंतची 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणे बाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्रीमती गौरी कवडीकर , हया रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती गौरी कवडीकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ : भाद्रपद २१-२७ शके १९ ४१ 


७ ९९ 


श्रीमती गौरी कवडीकर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.०९ .२०१८ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल 

वृषाली व्ही . जोशी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 
लातूर :- ०९ जुलै, २०१९ 


आदेश 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/४२००/२०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री . आर.पी. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर ,निलंगा 
यांची दि . ०३.०७.२०१९ व ०४.०७.२०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित 
रजा, मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०२.०७.२०१ ९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते ०५.०७.२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


श्री . आर.पी. कुलकर्णी, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . आर.पी. कुलकर्णी, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 


. 


पहा :-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३१३/२०१८ , 

दि . १५.०६.२०१८ . 
२) श्री . आर.पी. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , निलंगा 
यांची दिनांक ०३.०७.२०१९ ते ०४.०७२०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची 

अर्जित रजा मंजूर करणे बाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . आर.पी. कुलकर्णी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल 

वृषाली व्ही . जोशी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 
लातूर :- ०३ जुलै , २०१९ 


८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडुन 


आदेश 


संदर्भ : १ ) मा . राज्य निवडणुक आयुक्त यांचे आदेश ५ जुन २०१० . 


मध्ये खालील उमेदवारांनी पोट निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब 
विहित मुदतीत सादर केलेला नसल्याने खालील उमेदवार यांना उपरोक्त 
संदर्भ क्र . ३ अन्वये मुख्याधिकारी नगर परिषद बीड यांनी सादर केलेल्या 
अहवालानुसार व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम १९ ६५ चे कलम १६ पोट कलम ( १ड ) मधील तरतुदीनुसार 
व संदर्भ क्र .१ व २ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता नगर परिषद सदस्य होण्यासाठी 
अनर्ह ठरविण्यात आले आहे . 


२ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ . 


३ ) मुख्याधिकारी नगर परिषद बीड यांचे पत्र क्र . बीनप / 


कावि / पो.नि.- ११- अ/ २०१८-१९ / २९ ५२ दि . ०७/ ०९ / २०१९ 


क्र . २०१९/जिबी / डेस्क -१/ एनयुएन / कावि - बीड नगर परिषद प्रभाग क्र . 
११ जागा - अ ( नागरीकांचा मागासप्रवर्ग महिला) पोट निवडणुक २०१८-१९ 


अनर्ह ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 


अ.क्र . 


उमेदवाराचे नांव 


प्रभाग क्र . ( जागा व आरक्षण ) 


१ 


ढाकणे उषा विक्रम 


२ . 


भालेकर रेणुका मुकुंद 
शेख आयेशाबेगम मुर 


प्रभाग क्र . ११ जागा - अ ( नागरीकांचा मागासप्रवर्ग महिला) 
प्रभाग क्र . ११ जागा - अ ( नागरीकांचा मागासप्रवर्ग महिला) 
प्रभाग क्र . ११ जागा - अ ( नागरीकांचा मागासप्रवर्ग महिला ) 


३ . 


स्थळ : बीड 


दिनांक : ११/ ० ९ / २०१९ 


जिल्हाधिकारी बीड 


८०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१ ९ : भाद्रपद २१-२७ शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


बुधवार 

दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ : भाद्रपद २० , शके 


१ ९ ४१ 


९ 
आयुक्त , परभणी शहर महानगरपालिका यांजकडुन 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९ ४ ९ ( नामनिर्देशित सदस्यांची 
अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१२ मधील तसेच नगर विकास विभाग 
मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१२ मधील नियमान्वये 
परभणी शहर महानगरपालिकेच्या रिक्त झालेल्या स्विकृत सदस्याच्या 


जागेच्या नियुक्ती करीता दिनांक २९/ ०१/ २०१९ रोजी नामनिर्देशन पत्र 
परभणी शहर महानगरपालिकेच्या तत्कालीन गटनेत्याकडुन शिफारस 
केल्या प्रमाणे व दिनांक २६/ ०८ / २०१९ रोजी झालेल्या परभणी शहर 
महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेत मा.आयुक्त यांनी केलेल्या शिफारशीचा 
विचार करुन निम्नलिखीत व्यक्तीचे परभणी शहर महानगरपालिका 
नामनिर्देशित पालिका सदस्य झाल्या वरुन नियम ६ अन्वये प्राप्त 
अधिकारान्वये मी प्रसिध्द करीत आहे . 


अ.क्र . 


नामनिर्देशित पालिका सदस्याचे नाव 


पक्षाचे नाव 


शिफारस केलेल्या तत्कालीन 

गटनेत्याचे नाव 


०१ 


अतीख आहेमद रहिम आहेमद 


जलालोददीन इमामोददीन 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 


दिनांक : ०३/ ० ९ / २०१९ 


ठिकाण : परभणी. 


(रमेश पवार ) 

आयुक्त , 
परभणी शहर महानरपालिका. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


